तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अखत्यारीतील अस्थायी पदे 
दि.१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०१८/(प्र.क्र.२१८/१८)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१८/(४१/१८)/तांशि-५, 
दिनांक १२-०३-२०१८. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१८. 
3) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.५(३)/आस्थायीपदे/पुढे चालू/ 
२०१८/२९२, दिनांक १२-०९-२०१८. 


प्रस्तावना : 

तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शैक्षणिक 
संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३४०२ अस्थायी पदे संदर्भ क्रमांक १ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि. ३०/०९/२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी दिली होती. संदर्भ क्र. ३ 
अन्वये संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, मुंबई यांनी सदर ३४०२ तसेच नव्याने निर्माण झालेली ६६ 
शिक्षकीय व ४६ शिक्षकेतर अशी एकूण ३५१४ अस्थायी पदे दि. १/१०/२०१८ पासून दि. २८/०२/२०१९ पर्यंत 
पूढे चाळू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीन विचार करून 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शैक्षणिक 
संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण ३५१४ पदांना दि. १/१०/२०१८ 
पासून दि. २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी पदांचा 
गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण ” या प्रधानशिर्षाखाली संबंधित उपशिर्षाखालील मंजूर 


करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०१८/(प्र.क्र.२१८/१८)/तांशि-५ 

३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ७ 
सप्टेंबर, २०१८ अन्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अश्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१.१०.२०१८ ते दि. 
२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे जे अधिकार देण्यात आलेले आहेत, त्या अधिकारांचा वापर करून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


:1 सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१०१२१५०७३८०९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने गलका 
Anil pote pont 


Depi talCode=400032, 
सोबत:- विवरणपत्र-अ Raghunath कळ 
serialNumbe -2356d82c73e8a0c7b6da68b65 
Ka t ka | 111 आण धृती bebf84581fc52a 
Date: 2018.10.12 15:13:24 +05'30' 
(अ.र.काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई ,पुणे नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 
(तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
३) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, सर्व शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये 
(तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
४ प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर) (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
वित्त विभाग (व्यय-५), 
०) निवड नस्ती (तांशि-५). 


& 
9 
८ 


९ 


~ na ~~ ja 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


अस्थायी पदे दि १.१०.२०१८ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे 
संस्थानिहाय विवरणपत्र 


संस्थेचे नांव 


अस्थायी पदांची संख्या 


x 


१|मुख्य कार्यालय, मुंबई 
२ 
३ 
% 
ष्‌ 
& 
७ 


मंत्रालयीन कक्ष 


विभागीय कार्यालय 
विभागीय कार्यालय 


लय, मुंबई 
लय, पुणे 
कार्यालय, नाशिक 
विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 
विभागीय कार्यालय, अमरावती 
८|विभागीय कार्यालय, नागपूर 
९ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 
१० [शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 
११ 


| 


विभागीय काय 


op 


wo 


शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 


| 
De A 
SILA oflwlalwlalx | mc 


wo 


३१ 
शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती डर 
शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय, जळगांव 
शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 


शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय, नागपूर 
शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी 


: 
र 


२२|शासकोय दुरशिक्षण तंत्रनिकेतन, पुणे 
२२| महाराष्ट्र राज्य हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी, पुणे 


संस्थेचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 
९ 
३७ 
% 
३९ 
४० 
श्र 
डर 
डर 
२८ 


GC 


शासकोय तंत्रनिकेतन, गडचिरोली 

५९ शासकोय हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरींग टेक्नॉंलॉजी संस्था, नागपूर 
६० शासकोय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, तासगांव 

६१ शासकोय तंत्रनिकेतन, नंदूरबार 

६२|शासकोय तंत्रनिकेतन, गोंदिया 

६३ शासकोय तंत्रनिकेतन, हिंगोली 

६४ |शासकोय तंत्रनिकेतन, अंबड 

६५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, विक्रमगड 

६६|शासकोय तंत्रनिकेतन, अचलपूर 

एकूण 


विवरणपत्र अ 


दुस-यापाळी करीता संस्थेस मंजूर अस्थायी पदे दि १.१०.२०१९८ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी 
देण्यात आलेल्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


संस्थेचे नांव 


अस्थायी पदांची संख्या 


gs 
x 


१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मुंबई 

२ | शासकोय तंत्रनिकेतन, ठाणे 

३ शासकोय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी 
४ शासकोय तंत्रनिकेतन, पेण 

५ शासकोय तंत्रनिकेतन, मालवण 
६|शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे 

७ | शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड 
८|शासकोय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 
९ शासकोय तंत्रनिकेतन, सोलापूर 
१०|शासकोय तंत्रनिकेतन, नाशिक 
११ शासकोय तंत्रनिकेतन, जळगांव 
१२ शासकोय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद 
१३|शासकोय तंत्रनिकेतन, नांदेड 

१४ |शासकोय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 
१५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, अमरावती ER 


०७ 
एकत्रित एकूण ३५१९४ 


aU aU aU aU AU 
au | "८७ aU aU AU A] A] w | “८७ 


